अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर 
बाजार व भातकुली तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा 


मार्ग म्हणून oad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ जून, २०२३. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्रमांक/का -२/(२)/दर्जोन्नती-अम/२०२३/१०१८, दिनांक 09/03/2023. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार व भातकुली तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच प्रशासक 
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी सदर रस्ते quits करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच प्रशासक 
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांची मागणी विचारात घेता, सदर 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांची मागणी विचारात घेऊन 
अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार व भातकुली तालुक्यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ठ । साखळी क्रमांक | दर्जीन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी. 

१ रसुल्लापूर-कृष्णापूर-जगन्नाथपूर- । ग्रामीण मार्ग- | (0/00 ते १/२००) | १७.०० प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दहीगांव-रसुल्लापूर-साऊर- ०३ १.२०० कि.मी. । कि.मी. क्रमांक -११२ 
जळका-हिरापूर रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ३/५००) 

मार्ग- २१ ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/८००) 
मार्ग- २५ ३.८०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११८/नियोजन-२ 


ग्रामीण (0/00 ते ४/००) 
मार्ग-०१ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/५००) 
मार्ग- ८५ ।४.५०० कि.मी. 
१७.०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी, सदर सस्ते SoA झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अमरावती 


जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 
लांबी (२१५३.३१० + १७.०० ) म्हणजेच २१७०.३१० मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १७.०० कि. मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६२९८.१९० - १७.००) म्हणजेच ६२८१.१९० कि.मी. 


इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात AGA असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२७१२३६१२७८१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 


GANPAT 5॥॥)॥२॥॥ : 


KACHARE 


0850, 
088081 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई . 
२ जिल्हाधिकारी, अमरावती 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 
8) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


